भिवंडी-निजामपूर हाहर महानगरपालिकेने 
पारित केलेला महासभा ठराव क्र.७६, दिनांक 
१२.०७.२०१८ अंशत: विखंडीत करणेबाबतचा 
दिनांक २७.११.२०१८ चा शासन निर्णय रद्द 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भिनिम-२०१८/व्हीआयपी.६७/नवि-२३ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - १४ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सम क्रमांक दिनांक २७.११.२०१८ 
२) मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशा दिनांक १६.०४.२०१९ 


शासन निर्णय:- 

भिवंडी-निजामपूर ex महानगरपालिकेने पारित केलेला महासभा ठराव क्र.७६, दिनांक 
१२.०७.२०१८ हा शासन निर्णय दिनांक २७.११.२०१८ अन्वये sata: विखंडीत करण्यात आला होता. 

तथापि, मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र. ४७८/२०१९ च्या अनुषंगाने 
मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक १६.०४.२०१९ अंतिम निर्णय दिला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने दिनांक 
२७.११.२०१८ चा शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११४१५१४२९७२२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shankar Trambak 


Jadhav 


(ieee जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी, जि.ठाणे 
महापालिका सचिव, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगपालिका, भिवंडी, जि.ठाणे 
निवड नस्ती (नवि-२३) नगर विकास विभाग. 


